परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 

वित्तिय वर्ष २०१८-१९ करीता वनामती, नागपूर या 
प्रशिक्षण संस्थेस माहे जानेवारी-२०१९ ते मार्च-२०१९ 
करीता ३६ सहायक अनुदान ( वेतन ) या उद्दीष्टाखाली 
रु.५,१५,०००/ इतके अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-०४१८/प्र.क्र.२६/सीपीटीपी-ब 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ/१८-ब, 
दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१४ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२.०४.२०१८. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.9०/२०१८/२५, दिनांक ०४.०४.२०१८. 

४ सामान्य प्रशासन विभाग, आदेडा क्र.टिआरएन-१०१७/प्र.क्र.१२३/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक ०६.११.२०१७ 

५) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.वनामती/सीपीटीपी-४/वेतन/कॅशफ्लो/लेखा-४/१२९६, दिनांक १९.०४.२०१८. 

६) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०४.०५.२०१८ 

७) शासन शुध्दीपत्र समक्रमांक दिनांक ०४.०५.२०१८ 

८) शासन शुध्दीपत्र समक्रमांक दिनांक ०५.०५.२०१८ 

९) शासन शुध्दीपत्र समक्रमांक दिनांक १५.०५.२०१८ 

१०) ) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.वनामती/सीपीटीपी-४/वेतन/कॅडफ्लो/लेखा-४/२६७२, दिनांक २९.०८.२०१८ 

११) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०७.०९.२०१८ 

१२) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.वनामती/सीपीटीपी-४/वेतन/कॅडशाफ्लो/लेखा-४/३९३१, दिनांक ०५.१२.२०१८. 


) 
) 


शासन निर्णय 
उपरोक्‍त वाचा येथील अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा 
परीक्षेतून निवड झालेल्या गट अ व गट ब मधील उमेदवारांसाठी यशदा, पुणे व वनामती , नागपूर या प्रशिक्षण 
संस्थांमार्फत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) राबविण्यात येतो. 


२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी अर्थसंकल्पिय अंदाजामध्ये वसंतराव नाईक कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या संस्थेस (२०७००८६२) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.८,६८,०१,०००/-(रुपये आठ कोटी अडुसष्ठ लाख एक हजार फक्त) (३१-सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली रु.८,१८,०२,०००/- तर ३६-सहायक अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाखाली रु.४९,९९,०००/-) 
इतका निधी मान्य करण्यात आलेला आहे. 


उपरोक्त वाचा येथील अनु क्रमांक २ येथील वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार एकूण अनुदानाच्या ७०% इतक्या 
रकमेपैकी वनामती प्रशिक्षण संस्थेस (२०७०८६२) या लेखाशिर्षाखाली माहे एप्रिल २०१८ ते माहे डिसेंबर २०१८ पर्यंतच्या 
कालावधीकरीता वाचा येथील अनु क्रमांक ६ अन्वये रु.५,७४,३५,०००/- (रुपये पाच कोटी चौऱ्याहत्तर लाख पस्तीस 
हजार फक्‍त) (वेतनेतर रु.५,७०,००,०००/- + वेतन रु.४,३५,०००/-) वितरीत करण्यात आलेले आहे. तसेच उपरोक्त 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-०४१८/प्र.क्र.२६/सीपीटीपी-ब 


वाचा येथील अनु क्रमांक ११ येथील शासन निर्णयान्वये माहे एप्रिल २०१८ ते माहे डिसेंबर २०१८ पर्यंतच्या 
कालावधीकरीता वेतन या उद्दीष्टाखाली रु.७,५०,०००/- इतके वाढीव अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. 

३. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष २०७००८६२ अंतर्गत ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
उद्दीष्टाखाली रु.६,९३,००,०००/- व ३६ सहायक अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाखाली रु.१७,००,०००/- अशा प्रकारे 
एकूण रु.७,१०,००,०००/- इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाज वित्त विभागास प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. 

४. आता वनामती प्रशिक्षण संस्थेस माहे जानेवारी २०१९ ते मार्च २०१९ या कालावधीकरता २०७००८६२ या 
CUBIST ३१ सहायक अनुदान(वेतन) या उद्दीष्टाखाली उर्वरित रु.५,१५,०००/- (रूपये पाच लाख पंधरा हजार 
फक्त) पुढील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


मागणी क्र. ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष “२०७० इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३ प्रशिक्षण (००)(११) वनामती, 

नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (अनिवार्य) 

(२०७००८६२) 

तपशिल मान्य तरतूद आतापर्यंत वितरित | माहे जानेवारी २०१९ ते माहे मार्च 
केलेले अनुदान | २०१९ या कालावधी करीता 

वितरित करावयाचे अनुदान 

३१ सहायक अनुदान ८,१८,०२,००० eke ia 

(वेतनेतर) 

३६ सहायक अनुदान ४९,९९,००० ११,८५,००० ५,१५,००० 

(वेतन) 

एकूण ८,६८,०१,००० ६,८१,८५,००० 4,494,000 


अ) संचालक वनामती, नागपूर या संस्थेने खर्च वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाइतकीच रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याची दक्षता घ्यावी. 

आ) वनामती, नागपूर यांनी वित्त विभागाचे दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील 
मुद्दा ८ (१० नुसार “निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार 
आहे” या अटीचे पालन होईल या अटीच्या अधीन राहून सदर निधीचे वितरण करण्यात येत आहे. 

इ) सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

ई) वनामती, नागपूर या संस्थेने वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
(UTILIZATION CERTIFICATE), महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर व 
शासनाला सादर करावे. 


४. वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानामधून 
केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात यावे व सदर लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, 
महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर यांना राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-०४१८/प्र.क्र.२६/सीपीटीपी-ब 


५. सदर शासन निर्णय उपरोक्त वाचा अनुक्रमांक २ येथे नमूद वित्त विभागाच्या दिनांक १८.०४.२०१७ च्या 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११४१६५२५७०४०७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Leena Ashish Sankhe 
Date: 2019.01.14 16:58:18 +05'30' 


(लि.आ.संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई, 

महालेखापाल ,(लेखा व हकदारी /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 
संचालक, वनामती, नागपूर, 

वरिष्ठ प्रशासनिक व लेखाधिकारी, वनामती, नागपूर (२ जादा प्रतींसह ), 


. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक शाखा), मुंबई, 
. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर 

. उप कोषागार कार्यालय, नागपूर 

९. 


वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


१०. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन क्रमांक २५, मंत्रालय मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती. 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


